शासन शुद्धीपत्रक- राज्यातील अल्पसंख्याक 


बहुल ग्रामीण 


क्षेत्रविकास कार्यक्रम या 


योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ मधील मंजूर विकास 
कामाच्या नावात अंशतः बदल करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


अल्पसंख्याक विकास विभाग 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-०२३/प्र.क्र.१९/का-९ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. २० मार्च, २०२३ 


संदर्भ- शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.८३/का.९, 
दि.३१/०३/२०२२ 


शासन शुद्धीपत्रक - 
राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रविकास कार्यक्रम अंतर्गत सन २०२१-२२ या आर्थिक 


वर्षात शासन निर्णय दिनांक-३१/०३/२०२२ अन्वये परिशिष्ट अमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्याकरीता अ.क्र.५ 
- क्र.२०८ येथे खालीलप्रमाणे विकास काम मंजूर करण्यात आलेले आहे. 


अ. | जिल्हा तालुका क्र. | ग्रामपंचायत कामाचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र. (रुपये 
लाखात) 
4 शिंगी २०८ = TMS तालुक्‍यातील अल्पसंख्याक ५०.०० 
वस्तीमध्ये विविध विकास कामे करणे 
एकूण ५०.०० 
२. उपरोक्त संदर्भिय शासन निर्णय दिनांक-३१/०३/२०२२ अन्वये परिशिष्ट अ मध्ये अ.क्र.५ - 


क्र.२०८ येथील मंजूर विकास कामावरील स्थगिती उठवून सदर मंजूर विकास कामाच्या नावात 
खालीलप्रमाणे बदल करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. | जिल्हा तालुका | क्र. | ग्रामपंचायत माचे नाव / स्वरुप मंजूर निधी 
क्र. (रुपये 
लाखात) 
५ | औरंगाबाद | औरंगाबाद | २०८ | औरंगाबाद । मौजे वरुडकाझी ता.जि. औरंगाबाद येथे | १४.०० 
मुस्लीम समाजाचे जनाजा ओट्याचे 
सुशोभिकरण करणे 
मौजे वरुडकाझी ता.जि. औरंगाबाद येथे | १५.०० 
शे. बदाम यांच्या ते जावेद यांच्या 
घरापर्यंत सिमेंट रोड करणे 
मौजे पिरवाडी ता. जि. औरंगाबाद येथील | १०.०० 
कबर स्थानाचे सुशोभिकरण करणे. 
मौजे फत्तेप्र ता. जि. औरंगाबाद येथील | ११.०० 
शेख फरुक ते इसाक यांच्या घरापर्यंत 
सिमेंट रोड करणे 
५०.०० 


एकूण 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्राक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.१९/का-९ 


३. सदर झासन शुद्धीपत्रकाप्रमाणे जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांनी तात्काळ आवऱ्यक कार्यवाही 
करावी. 
४. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्यांचा सांकेतांक २०२३०३२०११४४४१०३१४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRASHANT DADASAHEB ANDHARE 
P RA S H A N T DN: ५, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=MINORITIES 

DEVI ENT DEPARTMENT, 

2.5.4. '498306254b29e5 139aab4819df96eb16b0b66a000c20 
DA DASA H E B ०५१72 )0032, st=Maharast htra, 

serial IDCE6564DC954B5C81A4E8E 

A2991 RASHANT DADASAHEB 
ANDHARE mc 

De 


(प्र. दा. अंधारे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग,मुंबई. 

५. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा), मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

८. संबंधित जिल्हाधिकारी 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०.मा.मंत्री/ राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), मंत्रालय, मुंबई. 
१२.कक्ष अधिकारी (का-७), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


